राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त यांचे 
कार्यालयाच्या पत्त्यामधील बदल........ 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : आरटीएस २०१७/ प्र. क्र.४१ / १८ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :-३ मे, २०१९ 
वाचा : 


१) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : आरटीएस २०१७ / प्र. क्र. ४१/ १८, 
दिनांक ११ एप्रिल, २०१७, 

२) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : शाकाजा १११६ / प्र. क्र. १३७/ 
२०१६/ २२, दिनांक १० नोव्हेंबर, २०१७. 

३) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : आरटीएस २०१७ / प्र. क्र. ४१/ १८, 
दिनांक १४ मे, २०१८, 


शासन परिपत्रक :- 


संदर्भाधीन दिनांक ११ एप्रिल, २०१७ च्या परिपत्रकान्वये, राज्य मुख्य सेवा हक्‍क 


आयुक्त यांचे कार्यालयासाठी एक वर्षाच्या कालावधीसाठी निर्मल इमारत, २ रा मजला, नरिमन 
पॉईन्ट, मुंबई ४०० ०२१ येथील शहर व औद्योगिक विकास महामंडळाचे कार्यालयातील २५०० 
चौ.फूट जागा एक वर्षाच्या काळावधीसाठी भाडेतत्त्वावर घेण्यास मंजूरी देण्यात आळी होती. तसेच 
संदर्भ क्रमांक २ येथील दिनांक १० नोव्हेंबर, २०१७ च्या परिपत्रकान्वये, राज्य मुख्य सेवा हक्‍क 
आयुक्त यांचे कार्यालयासाठी ७ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम 
कामा मार्ग, मुंबई ४०० ०३२ येथील २४०० चौ. फूट जागेचे वाटप करण्यात आलेले असल्याने सदर 
जागा ताब्यात घेऊन तेथील कार्यालयाच्या नूतनीकरणाचे काम पूर्ण होण्यासाठी लागणाऱ्या 


कालावधी विचारात घेऊन संदर्भ क्रमांक 3 येथील दिनांक १४ मे, २०१८ च्या परिपत्रकान्वये, सदर 
भाडेतत्त्वावरील जागेस दिनांक १५ एप्रिल, २०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर 


नूतनीकरणाचे काम पूर्ण झाळे असून दिनांक १५ एप्रिळ, २०१९ रोजी उक्त जागा सिडको 


प्राधिकरणास परत करण्यात आली असून राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्‍त यांचे कार्यालय नवीन 
प्रशासन भवन येथे स्थानांतरित झालेले आहे. 


२. तरी सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व त्यांचे नियंत्रणाखालील सर्व क्षेत्रिय कार्यालये 


त्याचप्रमाणे इतर सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांना विनंती करण्यात येते की, राज्य मुख्य सेवा हक्‍क 
आयुक्त कार्यालयाच्या पत्त्यामध्ये झालेल्या बदलाची नोंद घेण्यात यावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आरटीएस 2099 / प्र. क्र. ४१/ १८ 


ay सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/॥//५/.१ीकीचा859॥0[॥9.90.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०१९०५०४१५०३१४७४०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


७ ७ Digitally signed by Samridhi ४. Angolkar 
Sa aa a d h | V DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Skill 
e Development Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=75fb066f4ac20e1679d8a5748d7e2501eac9d8a 


Angolkar 111. रट 
(समृद्धी अनगोळकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव (५ प्रती) पत्राने 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव (५ प्रती), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

) सर्वमा'मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई-४०००३२ 

) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद,विधानमंडळ, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
५ सर्व मा. संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/विधान परिषद 

) 

) 

) 

) 


सचिव, राज्य निवडणूक आयोग (पत्राने), १३वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई Yoo 032 
मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
मा.महाअधिवकक्‍्ता, महाराष्ट्र राज्य, मा.मुंबई उच्च न्यायालय 
प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
) प्रधान महाळेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
१३) सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्राळय, मुंबई-४०००३२ 
) 
) 
) 


महाप्रबंधक, मा.मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई 
प्रबंधक, मा.मुंबई उच्च न्यायालय, (मूळ शाखा), मुंबई 
प्रबंधक, लोकायुक्त व उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, १ला मजला, नवीन प्रशासकीय 
इमारत, मुंबई ४०० ०३२ 
) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने, बँक ऑफ इंडीया इमारत, मुंबई २३ 
१८) प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई 
) 
) 


मा.मुख्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई 
मा.राज्य मुख्य सेवा हक्‍क आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२१) सर्व विभागीय आयुक्‍त 

२२) सर्व जिल्हाधिकारी 

२३) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आरटीएस २०१७ / प्र. क्र. ४१/ १८ 


३८) 


सर्व महानगरपालिका आयुक्त, 

सर्व पोलीस आयुक्‍त / सर्व पोळीस अधीक्षक, 

सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख/ प्रादेशिक प्रमुख 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी. डी. ओ. बॅरेक नं.१, योगक्षेम समोर, वसंतराव 
भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२१, 

इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन,टिळक भवन, 
काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-४०००२५, 

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रपती भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०००२१, 
शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०००२८, 

बहुजन समाज पार्टी,डी-१ इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-४००००१, 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस. व्ही. पटेल रोड, मुंबई, 
भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल 
पॅलेस, वरळी मुंबई 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई -४०० ०३२, 

सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

निवड नस्ती (कार्यासन १८), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


